डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महानिर्वाण 
दिनानिमीत्त नाशिक येथील कार्यक्रम व 
त्यावरील आयोजन खर्चास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.७४४/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ९ नोव्हेंबर , २०२३ 


वाचा-: सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सां.का.सं./ 
६३४०, दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत विभागामार्फत नियमित विविध कार्यक्रमांचे 
आयोजन करण्यात येत आहे. राज्याच्या आणि देझ्ाच्या संस्कृतिचा प्रचार व प्रसार व्हावा या 
हेतूने मोठया प्रमाणावर यापुढे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन विविध औचित्यावर 
करण्यास सुरुवात केलेली आहे. जेणे करुन, तरुण पिढीला नवीन-जुन्या कला/संस्कृति/ 
महान व्यक्‍ती यांचे कार्य ज्ञात व्हावेत व त्यांना त्यांच्या कळा सादर करण्यासाठी एक 
व्यासपीठ मिळावे आणि त्या त्या औचित्याचे महत्व सांस्कृतिक कार्यक्रमांव्दारे विषद होऊ 
शकेल. याच पाश्वभूमीवर नाशिक येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महानिर्वाण 
दिनानिमीत्त आयोजित होणा-या कार्यक्रमास व त्यावरील खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महानिर्वाण दिनानिमीत्त माहे डिसेंबर, 
२०२३ रोजी नाशिक येथे आयोजित होणा-या या कार्यक्रमास व त्यावरील खर्च रुपये 
७,००,०००/- ( अक्षरी रुपये सात लक्ष फक्त ) इतक्या रकमेस या झासन निर्णयान्व्ये 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
०२. सदरचा खर्च लेखाशीर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, 
१०२, कला व संस्कृती प्रचालन, (०२) राज्य नृत्य, नाट्य, तमाशा व संगीत महोत्सव, (०२) 
(०२) राज्य कला संस्कृति जतन, संवर्धन विविध महोत्सव तसेच इतर कार्यक्रम (कार्यक्रम) 
(२२०५ १५०७) - ५० इतर खर्च या ळेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वर्षासाठी मंजूर 
असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालय यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. कार्यक्रमाचा तपशील सादर करण्याची जबाबदारी 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांची असेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.9७४४/सां.का.४ 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (२ (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ 
अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार 
कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची 
राहील. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२३११०९१८१५३६२५२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ANIROODHA SURYAKANT DESHPANDE 
A N | R O O D H A DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=d34fa92fd12dd57b9647dbd172129b5cOeb8b1cd7ff 


RYA KA N T 442b98831311214458302, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=0D09B1312327B281B742D56CD04EE1899269 


D4FAAF88991AC3364BDCC437CF37, cn=ANIROODHA 
D ) E S H Pp A N D ) E SURYAKANT DESHPANDE 


(अनिरुध्द सु. देशपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (सां.का.४) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

संचाळक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला 
मजला, एम. जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२. 

५. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२.निवड नस्ती, सां.का.४ 


०८ AW A -5 


won CG © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


